सन २०२०-२१ पासून +2 स्तरावरील द्दिलक्षी व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाच्या नवीन संस्था व अधिकच्या तुकड्यांना 
कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावर व्यवसाय 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र हासन 
कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: व्हिओसी २०१७/प्र.क्र.१५७/कौडल्य-२ 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ मार्च, २०२१ 


वाचा : 9) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्रमांक व्हीओसी- 

२०१७/प्र.क्र.१५७/व्यशि-४, दिनांक १० मे,२०१८. 

२) विभागाचे पत्र क्र.व्हिओसी-२०१७/प्र.क्र.१५७/व्यशि-४, दि. १२ जुन, 
२०२० व दि.१३ ऑक्टोबर,२०२०. 

3) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र.८/ 
द्विव्यअमान्यता/२०२०-२१/२०२०/७३, दि.३० डिसेंबर,२०२०. 

४ संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र.८/ 
द्विव्यअमान्यता/२०२०-२१/०६, दि.२५ जानेवारी,२०२१. 

५) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र.८/ 
द्विव्यअमान्यता/२०२०-२१/०८, दि.०२ फेब्रुवारी,२०२१. 

६) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांचे पत्र क्र.८/ 
द्विव्यअमान्यता/२०२१/१३, दि.१७ फेब्रुवारी, २०२१. 


प्रस्तावना : 


पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम, +2 स्तरावरील व्दिलक्षी तसेच उच्च माध्यमिक व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाच्या नविन संस्था व अधिकच्या तुकडयांना कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावर व्यवसाय 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यास परवानगी देण्यासाठीच्या ऑनलाईन प्रमाणित कार्यपध्दतीस विभागाच्या वरील 
संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक १० मे, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली. 


पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम व +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमास मान्यता 
देण्याबाबतच्या कार्यपध्दतीस संदर्भ क्र २ येथील दिनांक १२ जुन,२०२० रोजीच्या पत्रान्वये मान्यता देण्यात 
आली. कोविड-१९ प्रादुर्भावामुळे निरीक्षण संस्थांना निरीक्षण कार्यक्रम राबविण्यास अडचणी आल्याने अनेक 
संस्था अर्ज करण्यास व निरीक्षणास सामोरे जाण्यास असमर्थ ठरल्या होत्या. अशा संस्थांनी केलेल्या 
विनंतीच्या अनुषंगाने पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम, +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू 
करण्याकरीता रजिस्ट्रेशन व ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा दि.२६ ऑक्टोबर,२०२० पर्यंत चाळू ठेवण्यास 
मुदतवाढ देण्यास संदर्भ क्र २ येथील दि.१३ ऑक्टोबर, २०२० रोजीच्या पत्रान्वये मान्यता देण्यात आली. 


सन २०२०-२१ करीता +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या नविन संस्था व अधिकच्या 
तुकडयांना कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावर मान्यता देण्याकरीता विहीत मुदतीत (दि.२६ ऑक्टोबर, 
२०२० पर्यंत) ज्या संस्थांनी शासनाच्या ॥.0/७.५०५.॥॥ या वेबपोर्टलवर मान्यतेकरीता अर्ज केले होते व 
व्यवसायास आवश्यक सर्व सोई-सुविधा पूर्ण करुन निरीक्षणाकरीता विनंती केली होती अशा संस्थांचा 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी २०१७/प्र.क्र.१५७/कौठल्य-२ 


निरीक्षण कार्यक्रम शासकीय औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थांनी नेमलेल्या समित्यांमार्फत पूर्ण करण्यात आला 
आहे.सदर निरीक्षण समित्यांनी त्याचे निरीक्षण अहवाल vti.dvet.gov.in या वेबपोर्टलवर अपलोड केले 
आहेत.त्यातील जे अहवाल तपासुन निरीक्षण समित्यांनी मान्यतेकरीता शिफारस केली आहे असे व्दिलक्षी 
व्यवसाय अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या ७१ संस्थांचे अहवाल संचालनालयाच्या लॉगइन वर उपलब्ध झाले आहेत. 
ज्या संस्थांची निरीक्षण समितीने शिफारस केलेली नाही अज्ञा संस्था पुढील सत्राकरीता पुर्ननिरीक्षणाकरीता 
अर्ज करु शकतात. 


त्यानुसार +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या तुकडयाकरीता प्राप्त झालेल्या अर्जाची 
संचालनालयास्तरावर छाननी करून संचालनालयाकडून योग्य त्या शिफारशीसह प्रस्ताव संदर्भ क्र.३,४,५ व 
६ येथील दिनांक 30 डिसेंबर,२०२०,दिनांक २५ जानेवारी,२०२१, दिनांक 02 फेब्रुवारी,२०२१ व १७ फेब्रुवारी, 
२०२१ च्या पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार सन २०२०-२१ पासुन +2 स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय 
अभ्यासक्रमाच्या नविन संस्था व अधिकच्या तुकडयांना कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावर व्यवसाय 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय : 


सन २०२०-२१ पासुन +2 स्तरावरील द्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या विद्यमान तसेच नविन 
संस्थेत नवीन/अधिकच्या तुकडयांना कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


शैक्षणिक संस्थांकडून ई-मेलव्दारे प्राप्त दस्तावेजांची छाननी करुन त्यानुसार आवश्‍यक मानकांची 
पुर्तता करणाऱ्या ७१ संस्थांच्या एकूण ८० तुकडयांना व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमांना मान्यतेकरीता 
संचालनालयाकडुन शिफारस करण्यात आली आहे त्या संस्थांचा तपशिल सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये सोबत 
जोडले आहे. 


अटी व at: 


१. संबंधित संस्थेस माध्यमिक शाळा संहिता १९८१ मध्ये नमुद केलेल्या सर्व अटी व शर्तीची पुर्तता करणे 
बंधनकारक राहील. परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर संस्थेला माध्यमिक शाळा सहिता व एम.ई.पी.एस. 
नियम १९८१ नुसार आवश्‍यक ते सर्व लेखे संस्था स्तरावर ठेवणे बंधनकारक राहील.संस्थेने 
माध्यमिक शाळा सहितेतील नियमांचे पालन न केल्यास अथवा शासनाने व संचालनालयाने दिलेल्या 
आदेशाचे, परिपत्रकाचे पालन न केल्यास संस्थेची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल. 

२. मान्य अभ्यासक्रमांच्या नविन/अधिकच्या तुकडया सुरु करण्यास कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर 
मान्यता दिली असली तरीही,भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे अनुदान अथवा आर्थिक मदत देण्यात 
येणार नाही. 


३. मान्य अभ्यासक्रम राबविणा-या संस्थांना शासन/संचाळनालय/संचाळनालयाच्या अखत्यारीतील 
संबंधित कार्यालये यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित होणा-या आदेशांचे पालन करणे बंधनकारक 
राहील. 


४. शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेले शिक्षण शुल्क विदयार्थ्यांकडून आकारणे संस्थेस बंधनकारक 
राहील.संस्थेस कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त शुल्क विदयार्थ्यांकडून आकारता येणार नाही. 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी २०१७/प्र.क्र.१५७/कौऱल्य-२ 


& . 


Go 


११ 


१२. 


१२३. 


“कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर मान्यता मिळालेले +2 स्तरावरील द्विलक्षी व्यवसाय 
अभ्यासक्रम”असा सूचनाफलक संस्थांनी दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील.सूचना 
फलकावर अभ्यासक्रमांच्या मंजूर तुकडयांची संख्या व मंजूर प्रवेशक्षमता यांचा उल्लेख करण्यात 
यावा. 


. सदर SRA कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर मान्यता देण्यात आल्यामुळे या 


अभ्यासक्रमाकरीता संस्थेने नियुक्‍त केलेल्या सर्व कर्मचारी वर्गाची सेवा /वेतन व तद्‌नुषंगिक बाबींची 
सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित संस्थेची राहील.याबाबत शासन कोणतीही जबाबदारी घेणार नाही. 


. मंजूर अभ्यासक्रमाकरीता आव्यक शिक्षकीय कर्मचा-यांच्या नियुक्त्या,त्यांची किमान शैक्षणिक 


अर्हता,अनुभव याबाबत संस्थेने महाराष्ट्र खाजगी amos कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) 
नियमावली,१९८१ मधील तरतुदींनुसार तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार 
तात्काळ करण्यात यावी व संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांनी 
प्रवेशा यादयांना मान्यता देण्यापूर्वी विहीत अर्हताधारक शिक्षकीय कर्मचा-यांची नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे याची खात्री करावी व त्यानंतरच प्रवेशा यादयांना मान्यता दयावी.केलेल्या कार्यवाहीचा 
अहवाल संचालनालयास प्रादेशिक कार्यालयामार्फत सादर करावा. 


. भविष्यात सदरचे अभ्यासक्रम बंद करण्याबाबत किंवा त्यात काही बदल करण्याबाबत शासनाने 


धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास तो विनाअट व विनाविलंब संस्थेने अंमळात आणणे आव्यक राहील. 


. अभ्यासक्रमांच्या मंजूर तुकडयांमधील प्रवेशाकरीता,शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले 


सामाजिक/समांतर आरक्षण व इतर नियमांचे संस्थेने काटेकोरपणे पालन करावे व गुणानुक्रमे प्रवेशा 
देण्यात यावेत. 


.अभ्यासक्रमांना मंजूरी मिळाल्यानंतर सदर अभ्यासक्रम संस्थेत सुरू केल्याची माहिती संस्थेने 


महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळास तात्काळ दयावी व त्याबाबतची 
अनुषंगिक कार्यवाही करावी. 


.मान्यता देण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अधिकच्या/नविन तुकडयांची प्रवेशक्षमता प्रति तुकडी ५० 


इतकी असुन, मंजूर प्रवेशक्षमतेच्या ५०% पेक्षा कमी प्रवेश झाल्यास SIA तुकडया सुरू ठेवण्याकरीता 
संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिका-यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक राहील. 


मान्यता प्राप्त अभ्यासक्रम मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक वर्षात संस्थेने सुरु न केल्यास अथवा सदर 
अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत सतत 3 वर्ष मंजूर प्रवेशक्षमतेच्या ५०% पेक्षा कमी प्रवेश झाल्यास सदर 
अभ्यासक्रमाची मान्यता आपोआप संपुष्ठात येईल. तद्‌नंतर संस्थेस सदर अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यासाठी मान्यता प्रक्रिया नव्याने करणे आवश्‍यक राहील. 


शासनाने मान्यता दिलेल्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाचा दर्जा व गुणवत्ता उच्च प्रतीचा राखण्याच्या 
दृष्टीने संचाळनाळय स्तरावरुन नियमितपणे प्रवेशित विद्यार्थ्यांची प्रशिक्षण गुणवत्ता तपासण्यासाठी 
प्रत्येक वर्षी ७५% पेक्षा कमी निकाल असणाऱ्या संस्थेचे प्रत्यक्ष निरीक्षण करण्यात येईल. एखाद्या 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी २०१७/प्र.क्र.१५७/कौठल्य-२ 


संस्थेचा निकाल सतत 3 वर्षामध्ये ७५% पेक्षा कमी असल्यास सदर अभ्यासक्रमाची मान्यता रद्द 
करण्याबाबत आव्यक कार्यवाही करण्यात येईल. 


१४.शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी उपरोक्‍त अटी व शार्तीमध्ये बदल करण्याचे किंवा नवीन अटी व 
शर्ती SHAY करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


१५.संबंधित संस्थेने त्यांच्याकडे भाषा/जीवशास्त्र इत्यादी विषयाचे शिक्षक, मंजूर केलेल्या द्विलक्षी 
अभ्यासक्रमाच्या तुकडीमुळे अतिरिक्‍त ठरणार नाहीत याची खातरजमा करूनच विद्यार्थ्यांना प्रवेश 
द्यावा. 


१६.व्यवसाय अभ्यासक्रमांतर्गत मंजूर व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या मंजूर तुकडीनुसार मंजूर प्रवेशक्षमतेपेक्षा 
अतिरिक्‍त अनधिकृत प्रवेश करता येणार नाही.याकरीता संस्थेस “महाराष्ट्र राज्यात कृषि, 43] व 
मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील अनधिकृत संस्था स्थापन 
करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करणे (प्रतिबंध, अधिनियम,२०१३” लागू राहील. 


शौक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये प्रपत्र “अ” मध्ये मान्यता दिलेल्या किती संस्थांनी व्यवसाय अभ्यासक्रम 
सुरू केले, याबाबत तसेच अभ्यासक्रमनिहाय प्रवेशित विद्यार्थी संख्या याबाबतची माहिती संचालक, व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांनी शासनास दि. ३१ मार्च, २०२१ पर्यंत सादर करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०३०९११३०४८५८०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | | 
Dr Suvarna Siddharth —on:cN='Brawama Sidharth तत 05 


= Maharashtra, O = Government of Maharashtra 
Kharat Date: 2021.03.09 11:42:00 +05'30" 


(डॉ.सुवर्णा खरात) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१.मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
३.सर्व मा. मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४.सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५.मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
६.सर्व सन्माननीय विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
७.मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
८.मा. अपर मुख्य सचिव ,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक , मंत्रालय, मुंबई. 
९. मा. सचिव ,कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक , मंत्रालय, मुंबई. 
१०.संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी २०१७/प्र.क्र.१५७/कौऱल्य-२ 


११. सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक, (शालेय शिक्षण विभाग), (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत 

१२. सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय,मुंबई/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/ 
अमरावती/नागपूर (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

१३. संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 

संचालनालयामार्फत) 

१४. संबंधित अशासकीय संस्था (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 

१५. सर्व कार्यासने, कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१६.निवड नस्ती. (कौठल्य-२). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


> २ स्तरावरील द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या विद्यमान तसेच नविन संस्थेत नविन/अधिकच्या तुकडयांना व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास शौक्षणिक सत्र २०२०-२१ पासून मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांची यादी 


प्रपत्र अ 
विभागाचे नांव |ऑनलाईन नोंदणी संस्थेचे नाव मागणी केलेल्या तुकडयांची संख्या 
क्रमांक अभ्यासक्रमाचे नाव 
२ ३ i अ 0 4 & 
i मुंबई PBFoog4oT सहज जिवन एज्युकेशन ट्रस्ट द्वारा संचलित । कॉम्प्युटर सायन्स दुसरी शि 
एस.एस.हायस्कुल अँड ज्युनिअर कॉलेज प्लॉट |तुकडी 
न. ९ , सेक्टर ४४ , सिवुड , नेरुल नवी मुंबई 
जि. ठाणे 
२ मुंबई 7287२०५२८1] रुस्तमजी इराणी फाउंडेडन द्वारा संचलित कॉम्प्युटर सायन्स १ 
रुस्तमजी इंटरनॅशनल स्कुल अँड ज्युनिअर  ।(दुसरी तुकडी) (दुसरी तुकडी) 
कॉलेज , जे एस रोड दहीसर (प) .मुंबई -६८ 
३ मुंबइ PBF2043§T प्रशांत एज्युकेशन सोसायटी द्वारा संचलित कॉम्प्युटर सायन्स | 
प्रशांत ज्युनिअर कॉलेज विठ्ठलवाडी, ता . 
उल्हासनगर , जि.ठाणे. 
४ मुंबई २87२०६६६ मुलुंड शिक्षण प्रसारक मंडळ द्वारा संचलित सौ. | कॉम्प्युटर सायन्स | 
नलिनी यशवंतराव ate ज्युनिअर कॉलेज ऑफ 
आर्टस कॉमर्स अँड सायन्स , विद्यालया मार्ग, 
आपोझिट संभाजी पार्क , मुलुंड (इस्ट ) ४०००८१ 
५. मुंबई PBF2040T अल्डेल एज्युकेशन ट्रस्ट द्वारा संचलित सेंट |बैकींग शं 
जॉन ज्युनिअर कॉलेज , सेंट जॉन 
टेक्नीकल कॅम्पस ,वेवुर ,मनोर रोड , 
पालघर (इस्ट) ता .जि. पालघर 
कॉम्प्युटर सायन्स शिंगी 
६ मुंबइ २87१७७०५ विद्या एज्युकेशन ट्रस्ट मिरा रोड द्वारा कॉम्प्युटर सायन्स i 
संचलित गोल्डन नेस्ट कॉलेज ऑफ दुसरी तुकडी 
सायन्स कॉमर्स अँड आर्टस भायंदर ता . जि. 
ठाणे 
i मुंबई PBF20482T पेस एज्युकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचलित पेस |कॉम्प्युटर सायन्स दुसरी शि 
ज्युनिअर सायन्स कॉलेज कल्याण जि. ठाणे |तुकडी) 
८ पुणे PBFoS344T माहात्मा फुले वस्तीगृह द्वारा संचलित कॉम्प्युटर सायन्स i 


एम.पी.ज्युनिअर कॉलेज पुणे 


> २ स्तरावरील द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या विद्यमान तसेच नविन संस्थेत नविन/अधिकच्या तुकडयांना व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास शौक्षणिक सत्र २०२०-२१ पासून मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांची यादी 


प्रपत्र अ 
विभागाचे नांव |ऑनलाईन नोंदणी संस्थेचे नाव मागणी केलेल्या तुकडयांची संख्या 
क्रमांक अभ्यासक्रमाचे नाव 
4 R 3 kel 4 & 
९ पुणे 2870०0९४८३ एज्युकेडान करीअर फाऊंडेडन द्वारा संचलित | कॉम्प्युटर सायन्स शि 
नमो रिम्स ज्युनिअर कॉलेज , मुंकुदनगर पुणे- 
३७ 
i ० पुणे PBF20998T एज्युकेशन करीअर फाऊंडेशन द्वारा संचलित | कॉम्प्युटर सायन्स 1 
संत माई ज्युनिअर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे. 
i १ पुणे २87२०५६७ सद्‌गुरु वामणराव पै शिक्षण संस्था द्वारा कॉम्प्युटर सायन्स | 
संचलित अजितदादा इंग्लिश मेडीयम स्कुल 
मु.पो. संग्रामनगर काटफल ता. बारामती जि.पुणे 
१२ पुणे 287२०६६८ श्री संत गजानन महाराज कला क्रिडा संस्कृती ।क्रॉप सायन्स शं 
व शिक्षण प्रसारक मंडळ द्वारा संचलित व श्री 
संत गजानन महाराज गुरुकुल रोपले , ता. 
माढा जि. सोलापूर 
१३ पुणे 287२०५७ श्री बृहन्मठ होटगी द्वारा सचंलित श्री विर क्रॉप सायन्स i 
तपस्वी garde शिवचार्य ज्युनिअर कॉलेज , 
बोरामणी , ता . दक्षिण सोलापूर जि.सोलापूर 
१४ पुणे PBF20§98T मोरणा शिक्षण प्रसारक मंडळ मराळी ता . gant a 
फलटण द्वारा संचलित श्रीमती विजयादेवी 
देसाई सायन्स अँड कॉमर्स ज्युनिअर कॉलेत 
दौलतनगर , पाटन , ता. पाटन जि. सातारा. 
कॉम्प्युटर सायन्स णं 
१५ पुणे PBF2044§T समर्थ एज्युकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचलित क्रॉप सायन्स शी 
सावकार सायन्स कॉलेज जेतापुर जि. सातारा . 
१६ पुणे 28२०५६६ कासेगांव एज्युकेशन सोसायटी SAAT ERT [HTT सायन्स शिंका 


संचलित आझाद विद्यालय कासेगांव ता . 
वाळवा जि. सांगली 


इलेक्ट्रीकल मेटेनन्स 


२ स्तरावरील द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या विद्यमान तसेच नविन संस्थेत नविन/अधिकच्या तुकडयांना व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास शौक्षणिक सत्र २०२०-२१ पासून मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांची यादी 


प्रपत्र अ 


विभागाचे नांव 


ऑनलाईन नोंदणी 
क्रमांक 


संस्थेचे नाव 


मागणी केलेल्या 
अभ्यासक्रमाचे नाव 


तुकडयांची संख्या 


३ 


(| 


4 


i ४] 


पुणे 


२57१९५६५६५ 


श्री महासिद्ध शिक्षण प्रसारक मंडळ भंडारकवठे 
द्वारा संचलित श्री बसवेश्वर सेकेंडरी अंड हायर 
सेकेंडरी स्कुल निंबर्गी ता. दक्षिण सोलापूर जि. 
सोलापूर 


क्रॉप सायन्स 


ष्ट 


पुणे 


PBF20292T 


मराठा समाजसेवा मंडळ सोलापूर द्वारा 
संचलित छत्रपती शिवाजी आर्टस ,कॉमर्स , 
सायन्स ज्युनिअर कॉलेज ता. द.सोलापूर जि. 
सोलापूर 


इलेक्ट्रॉनिक्स 


१९ 


पुणे 


25172२०४४१ 


सोलापूर जिल्हा मागास समाज सेवा व संशोधन 
संस्था सोलापूर द्वारा संचलित श्रीमती 
सावित्रीबाई खडतारे आर्टस सायन्स ज्युनिअर 
कॉलेज पकानी जि.सोलापूर 


क्रॉप सायन्स 


पुणे 


PBF20&44T 


वाळवा USI सोसायटीचे खासदार 
एस.डी. पाटील विद्यामंदीर व ज्युनिअर कॉलेज 
इस्लामपूर जि. सागंली 


क्रॉप सायन्स 


257२०६७७ 


महाराष्ट्र अकॅडमी ऑफ इंजिनिअरींग अंड 
एज्युकेशनल रिसर्च पुणे द्वारा संचलित 
एम.आय.टी. कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज 
आलंदी ता. हवेली जि. पुणे 


इलेक्ट्रॉनिक्स 


कॉम्प्युटर सायन्स 


257२०६५७ 


जय हिंद प्रतिष्ठाण नान्दोरे द्वारा संचलित 
ज्ञानदीप ज्युनिअर कॉलेज नान्दोरे पो. नेवरे 
ता. पंढरपूर जि. सोलापूर 


क्रांप सायन्स 


R3 


पुणे 


2२57१९५३१1] 


विद्याविकास प्रतिष्ठाण द्वारा संचलित 
विद्याविकास ज्युनिअर कॉलेज सोलापूर 
जि. सोलापूर 


कॉम्प्युटर सायन्स 


पुणे 


PBFROGSYT 


कासेगांव एज्युकेडान सोसायटी द्वारा 
संचलित श्रीमती कुसुमताई राजारामबापु 

पाटील कन्या महाविद्यालय इस्लामपुर ता. 
वाळवा जि. सांगली 


a 


इलेक्ट्रीकल मेटेनन्स 


२५ 


पुणे 


257२०६४शा 


=a 


कासेगांव एज्युकेशन सोसायटी द्वारा 
संचलित आर्टस कॉमर्स कॉलेज आष्टा जि. 
सांगली 


क्रॉप सायन्स 


पुणे 


PBFROY38T 


श्री दत्त्त बहुउद्देशिय विकास मंडळ अरण 
द्वारा संचलित संजिवन विद्यालय व 
ज्युनिअर कॉलेज ,मधा जि. सोलापूर 


क्रांप सायन्स 


> २ स्तरावरील द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या विद्यमान तसेच नविन संस्थेत नविन/अधिकच्या तुकडयांना व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास शौक्षणिक सत्र २०२०-२१ पासून मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांची यादी 


प्रपत्र अ 
विभागाचे नांव |ऑनलाईन नोंदणी संस्थेचे नाव मागणी केलेल्या तुकडयांची संख्या 
क्रमांक अभ्यासक्रमाचे नाव 
ee R 3 I 4 & 
२७ पुणे 87२०६७५ शिक्षण प्रसारक मंडळ मांद्रुप द्वारा संचलित |क्रॉप सायन्स णि 
लोकसेवा विद्यामंदीर j मांद्रुप ता . दक्षिण 
सोलापूर जि. सोलापूर 
२८ ।पुणे २87२०६३४] श्रीराम एज्युकेशन सोसायटी फलटन द्वारा क्रॉप सायन्स a 
संचलित यशवंतराव चव्हाण हायस्कुल व 
ज्युनिअर कॉलेज फलटण जि. सातारा. 
२९ पुणे २87२०५६१] दत्तकला शिक्षण संस्था द्वारा संचलित क्रॉप सायन्स ( दुसरी | 
दत्तकला स्कुल अँड ज्युनिअर कॉलेज तुकडी) 
स्वामी चिंचोली ता. दौंड जि. पुणे 
३० ।पुणे PBF20&29T जयभगवान विकास प्रतिष्ठाण लाखेवाडी | sHTT सायन्स | 
ता.इंदापूर जि.पुणे संचलित विद्यानिकेतन 
स्कूल अँन्ड ज्युनियर कॉलेज लाखेवाडी 
ता.इंदापूर जि.पुणे 
३१ |नाशिक 2875०0०९८१ ओमकार एज्युकेशन सोसायटी द्वारा संचलित क्रॉप सायन्स i 
नारायण भानुदास तांबे आर्टस सायन्स अँड (दुसरी तुकडी) 
कॉमर्स ज्युनिअर कॉलेज काटेवाडी ता. 
जामखेड जि. अहमदनगर 
३२ औरंगाबाद 7२85१७६६८1] तुलजाई ग्रामिण विकास संस्था seat ता. |इलेक्ट्रॉनिक्स i 
लोहा जि. नांदेड द्वारा संचलित कॅम्ब्रीज (स्वतंत्र 
) ज्युनिअर कॉलेज बसमत. जि. परभणी 
३३ औरंगाबाद PBF20&32T श्री गुरु गोविंद सिगजी शिक्षण प्रसारक मंडळ ।क्रॉप सायन्स शि 
नांदेड द्वारा संचलित हेरीटेज इंटरनॅशनल 
ज्युनिअर कॉलेज , रोशन नगर , हिंगोली गेट 
रोड , नांदेड ता .जि. नांदेड 
३४ औरंगाबाद 287२०५२ श्री रामराव नाईक बहुउदेशिय सेवाभवी संस्था ।क्रॉंप सायन्स शि 
मुन्सीराम तांडा द्वारा संचलित कै. मानसिंग 
नाईक इंग्लिश प्रायमरी ते उच्च माध्यमिक 
विद्यालय ता. सोनपेठ जि. परभणी 
कॉम्प्युटर सायन्स i 
३५ औरंगाबाद PBF20480T अमरदीप बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था लातुर | HTT सायन्स ( दुसरी शि 


द्वारा संचलित फिनिक्स कनिष्ठ महाविद्यालय 
लातुर, औसा रोड, ता.जि. लातुर . 


तुकडी) 


> २ स्तरावरील द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या विद्यमान तसेच नविन संस्थेत नविन/अधिकच्या तुकडयांना व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास शौक्षणिक सत्र २०२०-२१ पासून मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांची यादी 


प्रपत्र अ 


विभागाचे नांव 


ऑनलाईन नोंदणी 
क्रमांक 


संस्थेचे नाव 


मागणी केलेल्या 
अभ्यासक्रमाचे नाव 


तुकडयांची संख्या 


२ 


३ 


a 


4 


३६ 


औरंगाबाद 


PBF2048 9T 


संत ज्ञानेश्वर माऊली बहुउद्देशीय सेवाभावी 

संस्था परभणी द्वारा संचलित छत्रपती संभाजी 
ज्युनिअर कॉलेज परभणी चुडावा, ता.पुर्णा जि. 
परभणी 


क्रॉप सायन्स 


३७ 


औरंगाबाद 


287२०५८१ 


जिवनज्योती सेवाभावी संस्था कामजळवा ता . 
मुखेड जि.नांदेड द्वारा संचलित विश्वनाथआप्पा 
हुरणे विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय वाडी(बु) 
ता.जि. नांदेड 


कॉम्प्युटर सायन्स 


३८ 


औरंगाबाद 


2870०८५०१1] 


मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ औरंगाबाद 


द्वारा संचलित देवगिरी महाविद्यालय औरंगाबाद 


क्रॉप सायन्स 


३९ 


औरंगाबाद 


2870०0९८३६ 


विश्वभुषण सामाजिक बहुउद्देशिय सामाजिक 
सेवाभावी संस्था लातुर द्वारा संचलित 
विश्वभारती प्रायमरी सेकेंडरी अँड हायर 
सेकेंडरी स्कुल लातुर 


क्रांप सायन्स 


So 


औरंगाबाद 


25870०७५२४] 


श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ लातुर 
द्वारा संचलित श्री शिवाजी उच्च माध्यमिक 
विद्यालय सरस्वती कॉलनी लातुर 


क्रॉप सायन्स 


४१ 


औरंगाबाद 


28587२०६६० 


विद्यावधिनी शिक्षण संस्था नांदेड द्वारा 
संचलित सरस्वती उच्च माध्यमिक 
विद्यालय वाडी (बु ता .जि. नांदेड 


कॉम्प्युटर सायन्स 


औरंगाबाद 


257२०६०९शा 


जय मल्हार शिक्षण प्रसारक मंडळ हासेगांव 
वाडी द्वारा संचलित कै.प्रयागबाई पाटील 
ज्युनिअर कॉलेज आंबेजोगाई रोड , 
मयुरबन लातुर 


क्रॉप सायन्स 


83 


औरंगाबाद 


2587०९७२८1] 


परीमल शिक्षण प्रसारक मंडळ लातुर द्वारा 
संचलित परीमल ज्युनिअर लातुर ता. जि. 
लातुर 


क्रांप सायन्स 


88 


औरंगाबाद 


PBFROY83T 


चतुराई प्रतिष्ठाण चुंचा द्वारा संचलित 
केंब्रिज ज्युनिअर कॉलेज चुंचा ता. 
कळमनुरी जि. हिंगोली 


क्रॉप सायन्स 


* २ स्तरावरील द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या विद्यमान तसेच नविन संस्थेत नविन/अधिकच्या तुकडयांना व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास शौक्षणिक सत्र २०२०-२१ पासून मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांची यादी 


प्रपत्र अ 
विभागाचे नांव |ऑनलाईन नोंदणी संस्थेचे नाव मागणी केलेल्या तुकडयांची संख्या 
क्रमांक अभ्यासक्रमाचे नाव 
हवि २ ३ a ae षु ६ 
४५ औरंगाबाद 7२85००७१८1] स्व. गणपत भारती वैद्यकीय व शिक्षण क्रॉप सायन्स णि 
प्रसारक मंडळ द्वारा संचलित भारती आर्टस 
कॉमर्स कॉलेज हदगांव जि. नांदेड 
कॉम्प्युटर सायन्स | 
४६ औरंगाबाद PBF2042°T आदीवासी ठाकुरबुवा शिक्षण संस्था द्वारा | sHIT सायन्स | 
संचलित श्रीमती सरस्वती भाले पाटील 
ज्युनिअर कॉलेज दहीठाणा ता. जि. परभणी 
४७ औरंगाबाद PBF20§22T श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ | Hat वॉटर फिठा कल्चर (1 
लोहा द्वारा संचलित नारायण इंटरनॅशलन 
स्कुल अँड ज्युनिअर कॉलेज लोहा . ता.लोहा |इलक्ट्रानिक्स शं 
जि.नांदेड 
४८ औरंगाबाद PBF20439T अरुणोदय बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था चाटोरी |क्रॉंप सायन्स शि 
द्वारा संचलित स्वामी विवेकानंद ज्युनिअर 
कॉलेज चाटोरी ता. पालम जि. परभणी 
४९ औरंगाबाद 28२०५८३ अनुसया शिक्षण प्रसारक मंडळ परभणी द्वारा क्रॉप सायन्स शं 
स्वातंत्र्य सैनिक सुर्यभानजी पवार कॉलेज पुर्णा 
ता. पुर्णा जि. परभणी 
yo औरंगाबाद २85१९४९५ कै.विठाबाई कडतन महिला व सेवाभावी संस्था ।|क्रॉंप सायन्स | 
वसमत संचलित श्रीनिवास विद्यामंदीर (स्वतंत्र) 
वसमत जि.हिंगोली 
५१ औरंगाबाद २8२०५३७ सरस्वती चॅरीटेबल ट्रस्ट वसमत हिंगोली द्वारा [wy सायन्स | 
संचलित युनिवर्सल प्राथमिक, माध्यमिक व 
उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालय 
जि.हिंगोली 
५२ ।अमरावती PBF20G88T एम.ई.एस. द्वारा संचलित जिजामाता oats SHIT सायन्स शं 
सायन्स ज्युनिअर कॉलेज मेहेकर जि. बुलढाणा 


> २ स्तरावरील द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या विद्यमान तसेच नविन संस्थेत नविन/अधिकच्या तुकडयांना व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास शौक्षणिक सत्र २०२०-२१ पासून मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांची यादी 


प्रपत्र अ 
विभागाचे नांव |ऑनलाईन नोंदणी संस्थेचे नाव मागणी केलेल्या तुकडयांची संख्या 
क्रमांक अभ्यासक्रमाचे नाव 
ea २ ३ शिया 4 ६ 
५३ ।अमरावती 287०९२२१ श्री शशीप्रकाश बहुउद्देशिय शिक्षण प्रसारक epee मोटार सर्विसिंग णि 
संस्था अमरावती द्वारा संचलित श्री दादासाहेब 
आर.एस.गवई ज्युनिअर कॉलेज टेंब्रुसोंडा , ता. 
चिखलदरा, जि. अमरावती. 
५४ अमरावती 287२०५९१ मेहेकर एज्युकेशन सोसायटी द्वारा संचलित फ्रेश वॉटर फिश कल्चर a 
एम.ई.एस.हायस्कुल अँड ज्युनिअर कॉलेज 
ऑफ आर्टस सायन्स अँड एम.सी.व्हि.सी. 
मेहेकर व्होकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्युट मेहेकर 
ता . मेहेकर जि. बुलढाणा 
५५ ।!अमरावती PBF20480T स्वामी विवेकानंद शिक्षण प्रसारक मंडळ क्रॉप सायन्स | 
कोकळगांव द्वारा संचलित स्वामी विवेकानंद 
शिक्षण ज्युनिअर कॉलेज कोकलगांव ता. जि. 
वाशिम 
५६ ।अमरावती २8२०६२९ ज्ञानसागर बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था यवतमाळ |फ्रेशा वॉटर thar कल्चर शिश 
द्वारा संचलित राज ज्युनिअर कॉलेज ,वडगांव 
रोड यवतमाळ जि. यवतमाळ eh 
डे. इलेक्ट्रॉनिक्स शिश 
५७ अमरावती 28२०६३९ पारेश्वर ग्रामसुधार सोसायटी द्वारा संचलित श्री | HTT सायन्स शि 
पारेश्वर उच्च माध्यमिक विद्यालय पारडी 
,तामकोर ता. जि. वाशिम 
५८ अमरावती २87२०६५१ शिवसेवा प्रतिष्ठाण खेताननगर अकोला द्वारा | tat वॉटर फिडा कल्चर | 
संचलित शिव एज्यु.लॅब अकोला जि. अकोला 
५९ अमरावती PBF20929T श्री बबनराव देशमुख प्रतिष्ठाण अमरावती |।कॉम्प्युटर सायन्स शि 
द्वारा संचलित एक्सेल पब्लीक स्कुल 
अमरावती भानखेडा ता .जि.अमरवती 
६० |अमरावती २285२०६८८1 जनाई सेवा भातृज्ञानदीप मंडळ बोरगडी ता. |फ्रेश वॉटर fost कल्वर | 
पुसद जि. यवतमाळ द्वारा संचलित 
वसंतराव पुरके कला व विज्ञान कनिष्ठ 
महाविद्यालय बोरगडी (स्वतंत्र) ता. पुसद 
जि. यवतमाळ 
६१ ।अमरावती २87२०५७५ श्री त्र्यबंकराव डवले बहुउद्देशिय शिक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स शं 
प्रसारक संस्था अकोला द्वारा संचलित श्री टेक्नॉलॉजी ऐवजी 
डवले कनिष्ठ महाविद्यलय मोठी उमरी जि. |फ्रेश वॉटर फिडा कल्वर 


अकोला 


> २ स्तरावरील द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या विद्यमान तसेच नविन संस्थेत नविन/अधिकच्या तुकडयांना व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास शौक्षणिक सत्र २०२०-२१ पासून मान्यता देण्यात आलेल्या संस्थांची यादी 


प्रपत्र अ 
विभागाचे नांव |ऑनलाईन नोंदणी संस्थेचे नाव मागणी केलेल्या तुकडयांची संख्या 
क्रमांक अभ्यासक्रमाचे नाव 
ey २ ३ (1717 el 4 & 

६२ ।नागपूर 28२०६०६ श्री बालाजी ग्रेस मल्टी पर्पज एज्युकेशन कॉम्प्युटर सायन्स णि 
सोसायटी चंद्रपूर द्वारा संचलित इनसाईट 
ज्युनिअर कॉलेज जामठा , सोनोली जि. नागपूर 

६३ ।नागपूर 287२०२०७ द ब्राईट एज्युकेशन सोसायटी eri संचलित |इलेक्ट्रॉनिक्स a 
fete ज्युनिअर कॉलेज सिव्हील लाईन्स सदर 
नागपूर जि. नागपूर 

६४ ।नागपूर २8२०६७० महेंद्र शिक्षण संस्था नागपूर द्वारा संचलित लाल | इलेक्ट्रॉनिक्स शिश 
बहाहुर शास्त्री विद्यालय , बाबुलवाडा, _ 
पारशिवनी पेंच डॅम रोड ता. पारशिवनी जि. | [PMS सायन्स शिडी 
नागपूर 

६५ ।नागपूर 287२०६३ श्री बालाजी ग्रेस मल्टीपर्पज एज्युकेशन फ्रेश वॉटर fat कल्चर शि 
सोसायटी चंद्रपूर द्वारा संचलित जय हिंद 
ज्युनिअर कॉलेज , बापट नगर , नागपूर रोड , 
चंद्रपूर ता. जि. चंद्रपूर 

६६ ।नागपूर >87२०५५९॥ अल अमिन एज्युकेडानल अंड वेलफेअर कॉम्प्युटर सायन्स शं 
सोसायटी द्वारा सचंलित अल अमिन ज्युनिअर 
कॉलेज नागपूर जा. जि. नागपूर 

६७ ।नागपूर PBF20§02T बालाजी गेस मल्टीपर्पज एज्युकेशन सोसायटी aT वॉटर फिश कल्चर | 
चंद्रपूर द्वारा संचलित विवेकानंद ज्युनिअर 
कॉलेज जामठा नागपूर 

६८ ।नागपूर PBF20§04T श्री बालाजी ग्रेस मल्टीपर्पज एज्युकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स a 
सोसायटी चंद्रपूर द्वारा संचलित सावित्रीबाई 
फुले ज्युनिअर कॉलेज जामठा 

६९ ।नागपूर 287२०१५ श्री बालाजी ग्रेस मल्टी पर्पज एज्युकेशन कॉम्प्युटर सायन्स शि 
सोसायटी चंद्रपूर द्वारा संचलित इनसाईट 
ज्युनिअर कॉलेज जामठा , सोनोली जि. नागपूर 

i नागपूर 2387२०६१८1 म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन हिंगणघाटचे फ्रेश वॉटर फिश कल्चर शि 
जी.बी.एम.एम. हायस्कुल अँड ज्युनिअर 
कॉलेज हिंगणघाट , ता. हिंगणघाट जि. वर्धा 

७१ |।नागपूर 28२०६३० स्कॉलर मल्टी पर्पज द्वार संचलित इन्स्पायर  |।कॉम्प्युटर सायन्स | 
ज्युनिअर कॉलेज ऑफ सायन्स येरुर , ता . जि. [Gat तुकडी) 


चंद्रपूर 


